श्री.सी.एस.केकान,जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी 
(मबावि) जि.प.बीड यांची प्रतिनियुक्ती संपुष्टात 
आणून सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
सोपविण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेश क्र.- मबाआ-२०१८/प्र.क्र. ८०/ का.०७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :१६ जुलै, २०२० 


वाचा:- १) शासन आदेशा क्र.मबाआ-२०१५/प्र.क्र. १५१ (भाग- २)/का-७ दि. ५. जुले २०१६ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.- एसआरव्ही /२०१६ प्र.क्र.५१०/कार्या-१२, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१८ 

३) शासन आदेशा क्र.मबाआ-२०१८/प्र.क्र. ८०/का-७ दि. ३१ मे, २०१८ 

8) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.- एसआरव्ही /२०१८ प्र.क्र.२०८/कार्या-१२, 
दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ 

५) महिला व बाळ विकास विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.- मबाआ/२०१८ प्र.क्र.१६२/कार्या-७ 
दिनांक २५ फेब्रुवारी , २०१९ 

६) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.- मबाआ/२०१८ प्र.क्र.१६६/कार्या-७ 
दिनांक १जून, २०१९ 

७ महिला व बाळ विकास विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.- मबाआ/२०१८ प्र.क्र.१६६/कार्या-७ 
दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०१९ 


आदेठा -: 


वाचा क्र.१ अन्वये श्री.सी.एस.केकान,गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, जि. जालना 
यांची जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) जि.प. लातूर या पदावर प्रथमत: दोन 
वर्षाकरिता प्रतिनियुक्ती करण्यात आली होती. तद्नंतर वाचा क्र. ३ अन्वये श्री. केकान यांची जिल्हा 
कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) जि.प. लातूर या पदावरील प्रतिनियुक्ती संपुष्ठात आणुन 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) जि.प. बीड या पदावर प्रतिनियुक्ती करण्यात आली 
होती. 
२. वाचा क्र. २ मधील शासन परिपत्रकातील तरतूदीनुसार श्री. bor यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा ४ 
वर्षाचा कालावधी दि.१९.०७.२०२० रोजी संपुष्टात येत असल्याने श्री. केकान यांच्या सेवा त्यांच्या मुळ 
विभागाकडे प्रत्यार्पित करण्यात येत आहेत. तसेच श्री. केकान यांना त्यांच्या मुळ विभागात हजर 
होण्यासाठी एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र. ८०/का.०७ 


३. श्री. bam यांना कार्यमुक्त केल्यामुळे Rea होणाऱ्या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार अन्य 
अधिकाऱ्यांकडे सोपविणे आवश्‍यक आहे. 

४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ व महिला व बाल विकास 
विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. मबाआ /२०१८प्र.क्र.१६६/कार्या-9 दिनांक १ जून, २०१९ च्या 
परिपत्रकाच्या अनुषंगाने, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व तत्सम पदे गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
जेष्ठता, त्यांच्याकडे असलेला नियमित व अतिरिक्त कार्यभार, नियमित कार्यभार असलेल्या 

कार्यालयापासून अतिरिक्त कार्यभार द्यावयाच्या कार्यालयाचे अंतर इ. बाबी लक्षात घेऊन त्यानुसार 
)वर्ग-१ संवर्गातील रिक्‍त पदांचा अतिरिक्त कार्यभार खालील प्रमाणे या आदेशाच्या दिनांकापासून 
सोपविण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नावा | मुळ कार्यालय अतिरिक्त कार्यभाराचे 
पद / ठिकाण 
a HAS Pop | जिल्हा महिला व बाल विकास | जिल्हा कार्यक्रम 
अधिकारी,बीड अधिकारी (महिला व 
बाळ विकास ) जिल्हा 
परिषद बीड 


५. सदर पदावर नियमित अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती झाल्यावर अथवा झासनामार्फत अतिरिक्‍त 
कार्यभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपविल्यानंतर प्रस्तुतचा अतिरिक्‍त कार्यभार आपोआप संपुष्ठात येईल. 
सदर आदेश त्वरीत अंमलात येतील. 


६. सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००७१६१२४५४८२८३० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajendra Tanaji 
Bhalwane we 
(रा.ता. भालवणे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र. ८०/का.०७ 


२. मा. राज्यमंत्री महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
३. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग,बांधकाम भवन, मुंबई 

४. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड 

७. श्री.सी.एस.केकान,जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) जि.प.बीड 
८. श्री.आर.डी.कुलकर्णी,जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, बीड 

९. संबंधित कोषागार अधिकारी यांना माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी. 
१०.सचिव,महिळा व बाल विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
११.सहसचिव /उपसचिव ,महिला व बाल विकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१२.निवड नस्ती, (का.७), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


